टंचाई/नैसर्गिक आपत्ती सन २०२२-२३ 
या चालू वित्तीय वर्षासाठी नियंत्रण 
अधिकाऱ्यांकडे अनुदान सुपूर्द करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन,आ.व्य.प्रभाग), 
शासन निर्णय क्र. एससीवाय-०४/२०२२/प्र.क्र.३१/म-११ 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १४ वा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - ३, जून २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र सीएफएल-२०१२/प्र.क्र.१५७/म-३, दि.१०.०१.२०१४ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र अर्थ-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, दि .१३.०५.२०१५. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि .०४.०३.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्राच्या एकत्रित निधीमधून २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात काही रकमा काढून 
घेण्यास शासनाला प्राधिकृत करणारा “महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२” मंजूर झाला 
असून तो सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
असाधारण भाग-४ मध्ये दिनांक २८ मार्च, २०२२ रोजी प्रसिध्द झाला आहे. त्यानुसार तातडीच्या 
बाबींसाठी निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यात कोणत्याही वेळी कोणती नैसर्गिक आपत्ती येईल याचा अंदाज करणे कठीण 
असते. राज्यात नैसर्गिक आपत्ती घडून काही व्यक्ति दगावल्यास त्यांच्या वारसांना तातडीने 
मदत उपलब्ध व्हावी. तसेच घरांची पडझड होऊन झालेले नुकसान, मृत जनावरांऐवजी पशुधन 
खरेदी यासाठी त्वरीत निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदीतून सर्व विभागीय आयुक्तांना त्या-त्या लेखाशिर्षांतर्गत सोबतच्या प्रपत्रात 
नमूद केल्याप्रमाणे एक तातडीची बाब म्हणून या शासन निर्णयाद्वारे निधी मंजूर करण्यात येत 
आहे. 
२. मागणी क्र.सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ सहाय्य, ०२ पूर चक्रीवादळे इ. (९१) 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च या लेखाशिर्षांतर्गत सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये 
नमूद केलेल्या उपळलेखाशिर्षनिहाय सन २०२२-२३ या चालू वित्तीय वर्षात उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या अनुदानातून सर्व विभागीय आयुक्तांना रु.१४२०.७४ लक्ष (अक्षरी रुपये चौदा 
कोटी वीस लाख dea हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. निधी वितरीत करताना संदर्भाधीन क्र.३ येथे नमूद परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या 
सुचनांचे पाळन करण्यात यावे. 
४. मदतीचे वाटप त्या-त्या वेळी शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार व त्या निर्णयानुसार मध्ये 
उदधृत केलेल्या शासन निर्णयातील अटी/डाती व कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावे, या मदत 
वाटपाचे लेखे, अभिलेख/नोंदवह्या विहित कार्यपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०४/२०२२/प्र.क्र.३१/म-११ 


करणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर अद्ययावत ठेवण्यात यावेत. विहित कार्यपध्दतीनुसार केलेल्या 
नुकसानीच्या पंचनाम्यानुसार येणारी रक्‍कम व प्रचलित आदेशानुसार देय होणारी मदतीची 
रक्‍कम यापेक्षा जी रक्‍कम कमी असेल ती संबंधितास वाटप करण्यात यावी. 
५. खर्चावर पूर्ण नियंत्रण रहावे म्हणून नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी (विभागीय आयुक्त) 
त्यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात आलेले अनुदान पुर्णपणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वितरीत न करता ज्या 
जिल्ह्याला निधीची आवश्‍यकता आहे अशा जिल्ह्यांना वितरीत करावे. जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेले 
अनुदान त्यांनी बऱयाच अंशी प्रत्यक्ष खर्च केल्याशिवाय त्यांच्या जादा अनुदान मागणीचा विचार 
करु नये. तसेच शासनाकडे जादा अनुदानाची मागणी करण्यापूर्वी विभागीय आयुक्तांनी 
वितरीत केलेल्या अनुदानाचे पुर्नवाटप करावे. तसेच अधिक तरतूदीची मागणी करतांना 
संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागणी केलेली संपूर्ण तरतूद खर्च होऊ शकेल, अशा तर्‍हेचे 
प्रमाणपत्र घ्यावे. तसेच अतिरिक्‍त लागणाऱ्या अनुदानासाठी खुलासेवार कारणे नमूद करावीत. 
त्याचप्रमाणे या विभागाला प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपयंत आधीच्या महिन्यातील मासिक 
खर्चाचे विवरणपत्र न चुकता पाठवावे. 
६. अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध निधी अनावश्‍यक रितीने कोषागारात आहरीत 
करुन तो वाटपा अभावी बँकेत पडून राहणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे आदेश 
वेळोवेळी देण्यात आलेले आहेत. असे असतानाही कोषागारातून रक्‍कम आहरीत करुन बँकेत 
ठेवले असल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. यास्तव निधी आहरीत करुन बँकेत ठेऊ नये, 
अशा सतत सूचना या शासन निर्णयान्वये पुन:श्च देण्यात येत आहेत. अशी बाब आढळून आल्यास 
त्याला तात्पुरता अपहार समजून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल याची 
सर्वांनी नोंद घ्यावी. 
७. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी अनुदान वाटपाची एक प्रत सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांना न 
चुकता सादर करावी. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी कोषागार/उपकोषागार यांच्याकडे 
पाठविण्यात येणाऱ्या बिलासोबत जोडल्या जाणाऱ्या संगणक चिटठ्ठीमध्ये गौण/उपशिर्षाच्या 
“संगणक यंत्र” संकेतांकाचा न चुकता उल्लेख करावा, असे आदेशा कृपया संबंधित अधिकाऱ्यांना 
नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी दयावेत. तसेच कोषागार/उपकोषागातून आहरित केलेल्या रकमेचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 
८. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून दरमहा करण्यात आलेल्या 
खर्चाचा तपशील केंद्र शासनाने तयार केलेल्या www.ndmis,mhagov.in या प्रणालीमध्ये 
संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी भरावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0/०90[॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०३१२४१५३४७१९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2022.06.03 12:43:19 +05'30' 
(संजय धारूरकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मंत्री (म. व पु.) यांचे खाजगी सचिव, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०४/२०२२/प्र.क्र.३१/म-११ 


२) मा.राज्यमंत्री (म. व पु.) यांचे खाजगी सचिव, 

३) अपर मुख्य सचिव (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, 

४) सचिव (म. व पु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
) 
) 
) 


५) विभागीय आयुक्त (सवी, 

६) जिल्हाविकारी (सवी, 

७) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
(प्रत्येकी ३ प्रती) 

८) संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०० ०२३, 

९) अधिदान व लेखाविकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१, 

qo) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-६/व्यय-९/व्यय/३-अर्थोपाय कक्ष/वित्त आयोग कक्ष), 

मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११)कार्यासन अधिकारी (ब-१/म-७/पीएसी/पीएसी-१ कायासने), महसूल वन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 

१२)निवडनस्ती, कार्यासन म-११, महसूल वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०४/२०२२/प्र.क्र.३१/म-११ 


प्रपत्र-अ 
महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्र. एससीवाय-०४/२०२२/प्र.क्र.३१/म-११, दि.३, जून २०२२ चे 


विभागीय आयुक्तांना उपलेखाशिर्षांतर्गत वितरीत करावयाच्या निधीचे विवरपत्र 


KKKKKKKKKKKKKKKEKKKKEKRKKKEKRKK 


अ.क्र. | उप प्रधानशिर्ष/उपशिर्ष/गौणशिर्ष/संगणक नियंत्रण अधिकारी खर्च करण्यास 
सांकेताक मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्र.सी-६ मंजुरी देण्यात 
२२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी आलेले अनुदान 
सहाय्य (रु.हजारात) 
१. | ०२ पूर चक्रीवादळे इ. १०१ अनुग्रह सहाय्य, । विभागीय आयुक्त, नाशिक १४५८३.००० 
(९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या | विभागीय आयुक्त, पुणे १४५८३.००० 
मानकानुसार खर्च, (९१) (०१) रोख भत्ता, मृत | विभागीय आयुक्‍त, नागपूर १४५८३.००० 
व्यक्‍तीच्या कुटुंबियांना सहाय्य व जखमींना | विभागीय आयुक्‍त, कोकण १४५८३.००० 
मदत, ३१ सहायक अनुदाने ( वेतनेतर) | विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद १४५८३.००० 
(२२४५ 094%) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती १४५८३.००० 
एकूण ८७४९८.००० 
२. | ०२ पूर चक्रोवादळे इ. ११७ पशुधन | विभागीय आयुक्‍त, नाशिक १३३१.००० 
खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना सहाय्य, (९१) राज्य | विभागीय आयुक्त, पुणे १३३१.००० 
आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, | विभागीय आयुक्‍त, नागपूर १३३१.००० 
(९१) (०१) मृत जनावरांऐवजी ages | विभागीय आयुक्‍त, कोकण १३३१.००० 
खरेदीसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक | विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद १३३१.००० 
शेतकऱ्यांना सहाय्य, ३१ सहायक अनुदाने | विभागीय आयुक्त, अमरावती १३३१.००० 
(वेतनेतर) (२२४५ ०३१५) एकूण | ७९८६.००० 
३. | ०२ पूर चक्रीवादळे इ. १०१ अनुग्रह सहाय्य, | विभागीय आयुक्‍त, नाशिक ६६.००० 
(९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या | विभागीय आयुक्त, पुणे ६६.००० 
मानकानुसार खर्च, (९१) (०४) इतर बाबी, ३१ | विभागीय आयुकत, नागपूर ६६.००० 
सहायक अनुदाने ( वेतनेतर) विभागीय आयुक्‍त, कोकण ६६.००० 
(२२४५ ०२४४) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद ६६.००० 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती ६६.००० 
एकूण ३९६.००० 
४. | ०२ पूर चक्रोवादळे इ. १०१ अनुग्रह सहाय्य, | विभागीय आयुक्‍त, नाशिक ३४५.००० 
(९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या । विभागीय आयुक्त, पुणे ३४५.००० 
मानकानुसार खर्च, (९१) (०२) राहत केंद्रामध्ये | विभागीय आयुक्‍त, नागपूर ३४५.००० 
निवारा, अन्न, वस्त्र, औषधे, इत्यादींचा पुरवठा, | विभागीय आयुक्‍त, कोकण 5४५.००० 
३१ सहायक अनुदाने ( वेतनेतर) ( २२४५ | विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद ३४५.००० 
०२१७) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती ३४५.००० 
एकूण २०७०.००० 
५. | ०२ पूर चक्रौवादळे इ. ११३ घरांची दुरूस्ती / | विभागीय आयुक्‍त, नाशिक ७३५४.००० 
पुनर्बांधणी यासाठी सहाय्य, (९१ राज्य | विभागीय आयुक्त, पुणे ७३५४.००० 
आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, | विभागीय आयुक्‍त, नागपूर ७३५४.००० 
(९१) (०१ दुरूस्ती / पुनर्बाधणी यासाठी | विभागीय आयुक्‍त, कोकण ७३५४.००० 
सहाय्य, ३१ सहायक अनुदाने ( वेतनेतर) | विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद ७३५४.००० 
(२२४५ ०२७१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती ७३५४.००० 
एकूण ४४१२४.००० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


